तेव्हां त्यास सांगत । माया नाना विध असत । मी त्या मायेस धारण 
करित । क्रीडा करितों बहु प्रकारें ।।५।। तिच्या आधारें भेद करून। 
मज मयूरेश अभिधान । माया शब्द मयूरनिदर्शन । करी ऐसें वदति 
तत्त्वज्ञ ।।६।। त्या मायेचा स्वामी जगांत । मयूरेश ऐसें जाण मनांत । 
नानाभेदमय जें ब्रह्म वर्तत । त्यास असदूप बुध म्हणती ।।७।। 
उत्पत्तिस्थितिसंहारयुक्त । असदब्रहा प्रदशित । परी अमृतमय ब्रह्म वर्तत । 
भरेदविवर्जित सर्वकाळ ।।८।। तेंच विकट wad असत । तोच मी 
गजानन तुझ्या पुढ्यांत | सदा अखंडमय जें ज्ञात । त्यास जन्ममृत्यू 
भय कैसे।।९।। तें साक्षिरूप ब्रह्म ख्यात । चारविहीन चारयुक्त | 
अमृतसंज्ञ विकट उदात्त । भेदाभेदातीत तें ।।१०।। Wate जीवनाधार 
ब्रह्म । विकट तेचि परम । त्यास भज तूं निष्काम । मृत्युहीन तरी 
होशील 119211 सिद्धि भ्रांतिकर्ती ज्ञात । बुद्धि ती भ्रांतिधारक असत | 
त्यांचा स्वामी गणेश उदात्त । विचार करी हा हदयांत 12211 दैत्या 
पंचविध चित्त । पंचधा भ्रांति वर्तत । भ्रांतियुक्त महाचित्त । त्याग त्याचा 
करी तूं ।।१३।। चितामणीसी तू भजावें । सर्वाच्या चित्तांत बरवें । 
स्थान माझें जाणावें | मत््रत्यर्थ प्रयत्न करी ।।१४।। महामते मीं देहधारी 
होउन । भक्तांस शांति देत महान । माया माझी ही जाण । संप्रज्ञात 
नराकार मीं ।।१५।। असंप्रज्ञात्मक शिर असत । त्यांच्या योगे देहधारी 
गज होत । म्हणून गजवक्त्र मी दिसत । व्यावहारिक जनांसी ।।१६।। 
परी योगिजनांस मीं वर्तत । स्वसंवेद्य स्वानंदवासविराजित | 
मायाक्रीडार्थ रचित । आनंदरूप मी विविधवर्ण ।।१७।। विश्व 
स्वधर्मयुक्त । त्यांत मीं नित्य राही चित्तांत । देव असुर सारे माझ्यात | 
सामावले भिन्न न कांहीं ।।१८।। परी धर्मरक्षणार्थं वधित । सर्वांसी 
मी संशयरहित । स्वर्गात देवांसी स्थापित । नरांसी या पृथ्वीवरी 
मु. पु. खंड. ६ अ.३५ 


।।१९।। असुरांस पाताळ विवरांत । स्थान त्रिविध विश्वांत । जेव्हां 
देव लोभयुक्त होत । असुरांवरी हल्ला करिती ।।२०।। महा असुरांसी 
मारण्या उद्युक्त | विष्णुप्रमुख देव लोभें होत । उत्सुक ते क्रोधयुक्त। 
तेव्हां मी प्रेरक दैत्यांसी ।1२१।। त्यांच्या हदयांत विराजत । त्यांना 
तपाची प्रेरणा देत । त्यायोगें करी सामर्थ्ययुत । देवांसवें लढण्यासी 
।।२२।। त्यासमयीं मी विघ्न आणित । देवसंघाच्या मार्गांत । दैत्यांचें 
विघ्न हरण करित । विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता मीच 1।२३।। त्यायोगें 
दैत्येंद्रांचा जय होत । देव होती पराजित । असुर जेव्हां त्यांसी ताडित। 
तेव्हां वनवासी ते होती ।।२४।। माझ्या इच्छेनें हें न घडत | देवांची 
कमें त्यांस नडत । तैसेचि दैत्य होतां मदयुक्त । कर्मनाश करिती ते 
।।२५॥। देवांचे मूळ उच्छेदिती । महादुष्ट असुर पीडिती । सरळ 
सात्त्विक जनांसी जगतीं । तेव्हां देवपक्षपाती मी ।।२६।। देवांस 
बलशाली करित । ते दैत्य नायकांसी वधित । दैत्यांचीं छिद्रे दाखवित। 
देवांच्या हृदयीं प्रवेशून ।।२७।। ब्रह्मादि देवांस Aha होत । दैत्य 
जेव्हां मदोन्मत्त | त्यांचा वध करण्या न शक्त । तेव्हां देह मीं धारण 
करी ।।२८।। असुरांचें करी हनन क्षणांत । ऐसें रहस्य जाण तूं मनात। 
जेव्हां देवदैत्य उभय वर्तत | स्वधर्मानें स्वनीतीनें ।।२ ९।। तेव्हां त्यांच्या 
हृदयात । सर्वाच्या मी विलसत । सर्व विश्व सौख्यें नांदत । मीं न 
पीडी कोणासही 1130 11 अरे धर्मलोपका तूं पीडिलेंस । बळदर्षे समस्त 
देवगणांस | वरप्रभावें माजलास । म्हणून देवपक्षपाती मीं ।।३१।। 
आलों तुजला मारण्यास । महादुष्टा जरी न नमलास । माझा अवमान 
करण्यास । प्रयत्न जरी तूं करिशी ।।३२।। तरी मी तुझें करीन हनन। 
परी वैर जरी देशील सोडून । देवाचें तरी तुज जीवन । वरदान रूपें 
देईन मीं ।।३३।। ऐसें बोलून विकट थांबत । तेव्हां कामासुर चित्तांत । 
पान ५८९ 


प्रसन्नपणे विचार करित । भक्तिगौरव मनीं आणी ।।३४।। म्हणे हा 
विकट संशयातीत । सुरासुरांचा आधार सतत । हा पूर्ण ब्रह्म साक्षात | 
यास शरण मी जाईन ।।३५।। कामासुर ऐसा विचार करित । निश्चय 
करूनियां मनांत । आपुलें शस्त्रादिक टाकून देत । दोन्ही कर जोड़ी 
विकटापुढें ।।३६।। प्रणाम करी तयास । हर्षभरित चित्ते पूजनास । 
करूनिया विघ्नपास । संतोषवी तो स्तवन करुनी ।।३७।। कामासुर 
स्तोत्र गात । विकटा गणेशा नमन तुजप्रत । परमात्म्या सर्वपूज्या मी 
विनत । सर्वेशा तुज अभिवादन ।।३८।। देवासुरमयासी । अनंत 
मायायुक्तासी । ब्रह्मभूतस्वरूपासी । गजानना तुज नमन असो ।।३९।। 
हेरंबासी देवेशासी । शूर्पकर्णासी विध्नचालकासी | भक्तांचे विघ्नहर्त्यासी। 
अभक्तविनाशका तुज नमन ।।४०।। स्वानंदवासीसी योगाकारस्वरूपासी । 
योग्यांसी शांतिदात्यासी । योगेशासी अनामयासी । सर्वादिपूज्या तुला 
नमन ।।४१।। ज्येष्ठरूपासी ज्येष्ठांस पददात्यासी । ज्येष्ठ राजासी 
गणपतीसी । सिद्धिबुद्धिप्रदात्यासी । सिद्विबुद्धिविहारा तुज नमन 
।।४२।। सिद्धिबुद्धिस्वरूपासी । त्रिनेत्रासी चतुर्बाहु धरासी । 
लंबोदरासी ब्रह्मेशासी । ब्रह्मपतीसी नमन असो ।।४३।। देवांच्या 
पालकासी । दैत्यांसी वरदात्यासी । सर्वासी समभावासी । ढुंढिराजा 
तुला नमन ।।४४।। विष्णुपुत्रासी शंभूसी । शक्तिपुत्रासी काश्यपासी। 
वरेण्यसुता सर्वाच्या मातापित्यासी । किती स्तवूं मीं तुजला ।।४५।। 
योगींद्रमुख्य जेथ थकले । वेदादीही मूक झाले । तेथ माझें काय चाले। 
मंदबुद्धी मीं काय स्तवूं ।।४६।। मायासुख भ्रांतिप्रद । विशेषे भुलवी 
जें सौख्यद | प्राणिमात्र सोडितां तें मोहद । भक्तीनें दूढ तुज प्राप्त करी 
।।४७।। अशांत मायेनें युक्त । सदा चित्त भ्रांतियुत । विकटांत शांति 
पावत । म्हणून विकट नांव तुझें ।।४८।। ऐसी स्तुति तो कामासुर 
मु. पु. खंड. ६ अ. ३५ 


करित। तैं रोमांच अंगावरी उठत । तो भावभक्तीनें नाचत | कंठ त्याचा 
रुद्ध झाला ।।४९॥। त्याचें मन भक्तियुक्त । पाहून विकट त्यास म्हणत | 
वर माग कामासुरा मी तुष्ट । सारें मनोवांच्छित पुरवीन ।।५०॥। मी 
येथ क्रोधयुक्त | आलों वध करण्या तुझा निश्चित । परी आतां तूं 
शरणागत | म्हणोनि तुज न मारीन ।।५१॥।। तूं केलेलें हें स्तोत्र असत। 
अत्यंत प्रियतम मजप्रत । सर्वकामप्रद पुनीत । पाठकां वाचकां 
उभयतांसी ।।५२।। प्रथम ऐहिक ऐश्वर्य मिळून । अन्ती स्वानंदलाभ 
महान | सुखमय होईल जीवन । ह्या स्तोत्राचे पाठ करितां ।।५३।। 
ऐसें गणपतीचें वाक्य ऐकून । कामासुर करी वंदन । हर्षसंयुक्त करी 
स्तवन । म्हणे प्रसन्न जरी तूं मजवरी ।।५४।। तरी तुझी भक्ति उत्तम । 
दृढ करी मच्चितीं अनुपम । स्थानादिक मज मनोरम । देई तेथें राहीन 
मीं ।।५५॥। त्या जागीं निवास करून । देवा मी सतत करीन भजन । 
गाणपत्यप्रियत्व पावन | देई नित्य गजानना ।।५६।। याहून अन्य न 
मीं याचित । योगांद्रमुख्यांसही दुर्लभ जगांत । ऐसें तुझें दर्शन साक्षात । 
दिव्य चरण पाहिले तुझें ।।५७।। तुझे पद सुदुर्लभ असत । हें मज 
कळलें रहस्य अद्भुत । त्यांचें वचन ऐकून म्हणत | भक्तवत्सल विकट 
देव ।।५८।। गणेश कामुका कामासुरास | विकट बोले महाभक्तास । 
महासुरा तुझ्या चित्तास । दृढ भक्ति माझी लाभेल ।।५९।। गाणपत्यप्रिय 
तूं होशील । योगपरायण सदा अमल । पूर्ववत्‌ आपुल्या स्थानीं 
राहशील । पीडा देई अभक्त नरांसी ।।६०।। जेथ नसे माझें स्मरण । 
न करिती जे नर पूजन । त्या सर्व कार्यांत कामा तू दारुण । प्रभाव 
दाखवी आपुला ।।६१।। तेथ आसुरस्वभावें । तूं सारें कर्मफळ भोगावें । 
परी माझ्या भक्तांसी न करावें । तूं कधींही सकाम ।।६२।। ऐसें ऐकून 
गणेशाचें वचन । तैसेचि मी वागेन । ऐसे त्यासी प्रार्थून । महायशें कामें 
पान५९० 


